महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनस्तर 
S-2o : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांची सी.पी.एस. कोर्सेस अंतर्गत पदव्युत्तर 
पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः सीपीएस- २०२१/प्र.क्र.१८६ /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: २६ जुले, २०२१ 


वाचा :- शासन आदेशा समक्रमांक दि.२३.०७.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


वाचा येथील शासन आदेशातील प्रपत्र- “क” मधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदस्थापना दिलेल्या 
स्तंभामध्ये “पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम अनुत्तीर्ण झाल्यानंतरची तात्पुरती पदस्थापना” या ऐवजी “पदव्युत्तर 
पदवी / पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतरची सुधारीत पदस्थापना” असे वाचावे 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२३१३००२३६८१७ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
LAHANE i 


DEPARTMENT, =400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78F1 1ce660774 


6cOb15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A6A7250, 
serial 


INumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5S955AAFSDCBFDD2 
C053872C04B5E467 1 EF77EC30, cn=LAHANE VIJAYKUMAR 


LAXMANRAO io ee 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई. 
) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
) सहसंचालक (अ. व प्र. आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 
) जिल्हा हाल्यचिकित्सक (सर्व) 
) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीपीएस- २०२१/प्र.क्र.१८६ /सेवा-३ 


८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

९) मा. मंत्री (सा. आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

१०) सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


